ई-गव्हर्नस प्रकल्पांतर्गत महा-अँग्रीटेक प्रकल्प 
राबविण्यासाठी रु.१७.६८ कोटी निधी वितरीत 
करणेबाबत. (सन २०१९-२०) 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि-२०१८/प्र.क्र. १६९ /भाग-१/१४ अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २५ एप्रिळ, २०१९ 


संदर्भ - 
१. झासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०१८/प्र.क्र.२५०/११- अ,दि. १६.११.२०१८ 
२. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. राकृवि-२०१८/प्र.क्र.१६९/भाग-१/१४अ, दि. ०२/०३/२०१९ 
३. महाराष्ट्र सुदुर संवेदन उपयोजन केंद्र, नागपूर कार्यालयाचे पत्र क्र. ॥॥३$॥७/महाअग्रीटेक / 
५३/२०१९-२०, दि. १८/०४/२०१९. 


प्रस्तावना :- 


सन २०१९-२० च्या खरीप व रब्बी हंगामापासून राज्यात उपग्रह व ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन 
महा-अँग्रीटेक प्रकल्प राबविण्यास संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आळेली आहे. 
या प्रकल्पाव्दारे स्थानिक पातळीवर मर्यादित क्षेत्रावर झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेणे, राज्यातील 
पिक निहाय लागवडीचे क्षेत्र अचूकपणे परिगणित करणे, महसूल मंडळ स्तरापर्यंत सर्व प्रमुख पिकांचे 
खरीप व रब्बी हंगामाकरिता क्षेत्र सुधार गुणांकाचे निर्धारण करणे (Area Correction Factor), पिकांच्या 
आरोग्याचे नियमित स्वरुपात सर्वेक्षण करुन शेतकऱ्यांना किड व रोगापासून पिक संरक्षणाचा सल्ला व 
मार्गदर्शन वेळोवेळी देणे, पिकांच्या काढणी पश्चात येणाऱ्या उत्पादनाचे SYA (yield estimation) 
करणे आणि त्याआधारे उत्पादित शेतमालाचे सुयोग्य नियोजन करण्यासाठी महा-अँग्रीटेक 
प्रकल्पांतर्गत उपग्रह व ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. सदर प्रकल्प महाराष्ट्र शासन, 
महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपाययोजना केंद्र, नागपूर (MRSAC) व नॅशनल रिमोट सेन्सिंग सेंटर (NRSC- 
ISRO) यांच्या सहकार्याने राबविण्यात येणार असून सदर प्रकल्पांतर्गत विविध बाबींकरिता चालू वर्षी 
निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 


१. सन २०१९-२० च्या खरीप व रब्बी हंगामापासून राज्यात उपग्रह व ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन पिक 
पेरणी, पिकांचे आरोग्य व पिकांचे उत्पादन तसेच ard विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे स्थानिक 
पातळीवर होणारे नुकसान इ. संदर्भात महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपाययोजना केंद्र, नागपूर 
(MRSAC) यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार नॅशनल रिमोट सेन्सिंग सेंटर (NRSC-ISRO), 
हेद्राबाद यांच्या सहकार्याने राबविण्यात येणाऱ्या महा-अँग्रीटेक प्रकल्पाची अंमलबजावणीसाठी 
रु.१७.६८ कोटी निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि-२०१८/प्र.क्र. १६९ /भाग-१/१४ अ 


२. परिच्छेद क्र. १ मध्ये नमूद केल्यानुसार ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमांतर्गत महा-अँग्रीटेक प्रकल्पासाठी 
१७.६८ कोटी (रुपये सतरा कोटी अडुसष्ट लाख फक्त), निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत असून 
तो योजनेच्या पुढील लेखाशिर्षातर्गत सन २०१९-२० मध्ये अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतुदीतून खर्ची 
टाकावा - 

मागणी क्र. डी -७ 

३४५१ सचिवालय - आर्थिक सेवा 

०९०, सचिवालय (०२) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम 

(०२)(०४) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम अंमलबजावणी (कृषि) (कार्यक्रम) (३४५१२७८२) 

१७, संगणक खर्च 

३. या झासन निर्णयान्वये वितरीत केलेल्या निधीच्या आहरणाकरिता सहाय्यक संचालक (लेखा- 

कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून आणि आयुक्‍त 
कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे 


४. सदर शासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०४२५१२४८१४४२०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 
Shrikant ___________ (निकी 


95309304९4 20008781218195896502504820108९0396 
id 


Chandrakant Andge sststtercumenaeenencannn 
(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२. प्रधान सचिव (माहिती व तंत्रज्ञान), मंत्राळय, मुंबई-३२ 

३. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

४. प्रकल्प संचाळक, नानाजी देशमुख कृषि संजिवनी प्रकल्प, मुंबई 

५. संचालक, महाराष्ट्र सुदुर संवेदन उपयोजन केंद्र, नागपूर 

६. संचालक, नॅशनल रिमोट सेन्सिंग अँप्लिकेशन सेंटर, हैद्राबाद 

७. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८. संचालक, कृषि (नियोजन व प्रक्रिया) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

९. संचालक (आत्मा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१०.मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

११.महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
१२.उप सचिव (११-ओ/१४-अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 
१३.अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (११- ओ/१४-अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
१४.निवड नस्ती (कार्यासन ११-ओ/१४-ओ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


